नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत 
समग्र शिक्षा अभियान - अनुसूचित 
जाती उपयोजना (SCSP) (केंद्र हिस्सा) 
(राज्य हिस्सा) 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० 032, 
तारीख: १९ जानेवारी, २०१९ 


प्रस्तावना:- 

शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली 
यांनी सर्व शिक्षा अभियान (55/), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), उच्च माध्यमिक 
शिक्षणाचे व्यावसायिकरण, मुलींचे वस्तीगृह, अपंग एकात्मिक विकास योजना (058), माहिती व 
संदेशवहन तंत्रज्ञान योजना (ICT) व शिक्षकांचे प्रशिक्षण (TE) या सर्व केंद्र पुरस्कृत योजनांचे 
एकत्रिकरण करुन सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षापासून त्यास “समग्र शिक्षा अभियान” असे 
नामकरण केले असून त्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष उडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील 
प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
(१) मागणी क्रमांक ई - 2 
२२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ - प्राथमिक शिक्षण, 
७८९ - अनुसूचित जाती उपयोजना, 
(०२) समग्र शिक्षा अभियान 
(०२) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (अनुसूचित जाती उपयोजना) (5057) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(२२०२ 1६०१) 
(2) मागणी क्रमांक ई - २ 
२२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ - प्राथमिक शिक्षण, 
७८९ - अनुसूचित जाती उपयोजना, 
(०२) समग्र शिक्षा अभियान 
(०२) (०२) समग्र शिक्षा अभियान (अनुसूचित जाती उपयोजना) (5057) (राज्य हिस्सा ४०%) 
(२२०२ 1484) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 


सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक ख.वि./चा-१/शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग/यूओआर-१४६/२०१८-१९/१००३, दिनांक 
१०/०१/२०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
४९/व्यय-५, दिनांक १५ जानेवारी, २०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११९१५५१३०३३२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ig) 
DN: c=IN, st=Mi 
DEEPAK VISA W reece 
dcdb2469570c78dabb9acf4ba, postalCode=400032, 
ROOM NO 4.4,ANNEX BLDG,SCHOOL 
EDUCATION DEPT.MANTRALAYA,MUMBA|, NA, 
S H E LA R -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -DEEPAK 
VUAY SHELAR 
Date: 2019.01.19 15:55:54 +05'30' 


(दीपक वि. शेलार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
३. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 
४. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
. मा. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. राज्य प्रकल्प संचालक (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद) चर्नीरोड, मुंबई 
१३. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक/प्रौढ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५. सह संचालक (क्रीडा व युवक सेवा), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६. सर्व शिक्षण उपसंचालक 
१७. सर्व उपसंचालक, लेखा व कोषगारे 
१८. वित्त विभाग (व्यय-५ / अर्थसंकल्प-८ / १९), मंत्राळय, मुंबई 
१९. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. सर्व कार्यासने, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
२१. निवड नस्ती अर्थसंकल्प. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


